मेरी एनिंग 


जीवाश्म शोधणारी मुलगी 


लारेंस एनहोल्ट 
चित्र: शीला मोक्सली 
मराठी: अश्विनी बर्वे 


मेरी एनिंग 


जीवाश्म शोधणारी मुलगी 


लारेंस एनहोल्ट 
चित्र: शीला मोक्‍क्सली 


जेव्हा मेरी एनिंग लहान होती, तेव्हा तिच्या अंगावर 
आकाशातन वीज पडली होती. विजेम॒त्ठे एलमचे मोठे झाड 
तटले होते आणि मेरी तिच्या नर्सच्या हातातन बाजला 
फेकली गेली होती. 


जेव्हा मेरीच्या वडिलरांनी ही भयानक बातमी ऐकली 
तेव्हा ते आपल्या स॒तारी कामाच्या जागेवर होते. त्यांनी 
आपल्या हातातला हातोडा फेकला आणि ते वेगाने लाइम 
रेजिसच्या वादव्ठी रस्त्यावर धावले. हल्कवारपणे त्यांनी 
आपल्या छोट्याशा म॒लीला उचलले. मलीला बघन 
त्यांच्या डोब्ब्यात अश्र्‌ आले. 


पण मग, एक असामान्य गोष्ट घडली. मेरी 
एमिंगने हछूच आपले डोछे उघडले. तिने आपला छोटासा 
हात उचलला आणि आपल्या वडिलांच्या आश्चर्यचकित 
झालेल्या चेहय्याला लावला. मग ती छोटी म॒ल्रगी हस 
लागली 


तेव्हा मेरीच्या वडिलांना जाणवलं की मेरी एनिंग 
कोणी साधारण मुत्रगी नाही. 


तीन वर्ष वाज्यासारखी उड़ून गेली. मेरी एक 
चतुर मुलगी झाली. “विजेसारखे वेगवान डोके 


चालवणारी!” तिच्या आईने तिला चिडवलं. कन्‍मननन-पन++-+ल 


वडील सोडले तर मेरीला खूप कमी मित्र होते, 
ज्यांच्यावर तिचे प्रेम होते. शहरातील इतर सर्व 
लोकांसारखे ती पण वडिलांना त्यांच्या भरदार 
दाढीमुक्ठे "पेप्पर“ महणत असे. 2 


एका शनिवारी पेप्पर यांनी आपले वर्कशॉप 
लवकर बंद केले. ते मेरीला समुद्राच्या किनाय्यावरील 
खडकांवर घेऊन गेले. मेरीने वडिलांचा हात घटुट 
धरून ठेवला होता. कारण तिला माहीत होते की ते 


ठिकाण धोकादायक असू शकते. लाइम रेजिसच्या ८; 
मातीचे खडक विरघक्रणाय्या चॉकलेट सारखे मऊ शक्ल 
होते. मेरीने कधी-कधी जमिनीचे मोठे-मोठे तुकडे छ 


खाली समुद्र तटावर घसरतांना आणि पाण्यात 
पडतांना बघितले होते. 


पेप्पर यांच्याकडे खडकांविषयी खूप कहाण्या 
होत्या. त्यांनी गुराखांच्या पायाखालची जमीन गायब 
होतांना बघितली होती. ते म्हणाले, त्यांना अशी 
एक जागा माहीत आहे जिथे अर्ध फार्महाउस 
अजूनही खडकाच्या काठावर समतोल्र ठेवत उभे 
आहे. पेप्पर आणि त्यांच्या मित्रांनी खाली वाकून 
बघितले तर तिथे स्वयंपाकघर आणि एवढेच नाही 
तर बागेचे तुटलेल्या गेटाचे अवशेष पडलेले होते,जे 
खाली खडकांवर तुकड्या तुकड्यात पडलेले होते. 


काली शिरा नावाच्या ठिकाणी पोहोचल्यावर पेप्परने खिशात हात 
घातला. त्यांनी त्याचा सर्वोत्तम स्टील हातोडा काढला तेव्हा मेरीला आश्चर्य 
वाटले. त्यांनी कोरड्या मातीच्या एका मोठ्॒या खडकाजवकछ् गुडघे टेकले 
आणि माती काव्ण्जीपूर्वक खोदण्यास सुरुवात केली."काय शोधत आहात?" 
मेरीने वाद्गवर नाचत विचारले. 


"फक्त थोडा धीर धर" पेप्पर हसले. जणू काही ते फर्निचरचे उत्तम 
मॉडेल बनवत होता, अशा काल्ुजीने ते काम करत होते. मेरी खाली 
झुकली. तिथे काही लपले होते का? अगदी दगडाच्या आत!अखेरीस पेपरने 
ते दगडाच्या आत सोडले आणि मेरीला दिले."हा...हा खजिना आहे!" ते 
धापा टाकत म्हणाले. "आम्ही त्याल्रा स्नेकस्टोन म्हणतो," पेप्पर म्हणाले. 
"ही छोटी भेट मेरीसाठी आहे." 


मेरीने पाहिलेली ती सर्वात सुंदर गोष्ट होती. वर्कशॉपमध्ये, पेपरने 
स्नेकस्टोन पॉलिश केले आणि मेरीसाठी एका दोज्यात गुंफले. जसे की 
परिपूर्ण हार. 


मेरी त्या रात्री झोपू शकली नाही. त्या सोन्याच्या दगडाचे 
विचार त्याच्या डोक्यात फिरत होते. “येथे खडक #., 
भरलेले आहेत,” ती पुन्हा पुन्हा कुजबुजत राहिली. 


त्या दिवसापासून, मेरीने प्रत्येक मोकढ्छा क्षण खजिना 
शोधण्यात घालवला. तिचे डोके तीक्षण होते आणि ते सर्वत्र, 
प्रत्येक आकारात खजिना शोधत होते - लहान चमकदार, 
मिलच्या दगडांसारखे मोठे संगमरवरी दगड, बोटांसारखे सरत 
दगड किंवा अगदी वनस्पतींसारख्या नाजूक खडकांमध्ये. 
पेप्परने मेरीला त्यांची विचित्र, जादुई नावे शिकवली: 
थंडरबोल्ट्स, फेयरी हार्टस, अलिगेटर टीथ, मॉन्स्टर नेल्स. 
पेप्परने मेरीला त्यांच्या वर्कशॉपमध्ये तिचा संग्रह ठेवण्यासाठी 
खास ड्रॉवरही दिला. पण जेव्हा इतर मुलांनी मेरीला 
खडकाजवक खजिना शोधतांना पाहिले तेव्हा ते हसले आणि 
तिची छेड काढली. कुणीतरी "दगडाची मुल्गी. हाडाची मुलगी! 
इथून तू निघ "अशी कविता केली.जेव्हा हे घडले तेव्हा मेरी 
रडत पेप्परकडे धावत जात असे. 


त्या वर्षी शहराने आतापर्यतचा सर्वात अधिक पावसाका आणि 
वादब्डी हिवाढ्ला अनुभवला. वाय्याच्या अतिवेगामुके लहान घरे उदृध्वस्त 
झाली आणि खडक आणखी मऊ आणि धोकादायक झाले. त्यामुक्ठे मेरी 
त्यांच्यापासून दूर राहिली.थंड, ओलसर हवेमुके पेप्पर आजारी पडले. 
आता पेप्पर म्हातारे आणि थकलेले दिसू लागले आणि कधीकधी ते 
इतके जोरात खोकत की ते ऐकून मेरी घाबरू लागली. 


एका संध्याकाल्ठी काही श्रीमंत स्त्रिया 
पेप्परच्या कार्यशाक्ेत आल्या. मेरीला त्या कोण 
आहेत है माहित होते - त्या फिलपॉट बहिणी 
होत्या ज्या शहराच्या एका श्रीमंत भागात एका 
छान घरात एकत्र राहत होत्या. लोक त्यांना 
शास्त्रज् म्हणत. महिलांपैकी सर्वात तरुण, अनी 
फिलपॉट, पेप्परला तिच्यासाठी काचेचे केंबिनेट 
बनवायचे होते ज्यामध्ये ती तिचा खजिना 
प्रदर्शित करू शकते. मेरीने उडी मारली. त्या 
खजिन्यात आणखी कोणाला रस असेल यावर 
तिचा विश्वास बसत नव्हता. “माफ करा,” मेरी 
घाबरून महणाली, “तुम्हाला माझा संग्रह 
बघायला आवडेल का?” आणि मग तिने ड्रॉवर 
उघडला."व्वा!" महिलांनी कौतुक करत महटले. 
"किती अदभुत जीवाश्म आहेत!“ 


जीवाश्म? मेरीने हा शब्द यापूर्वी कधीही 
ऐकला नव्हता. मिसेस फिलपॉट हसल्या. तिला 
दिसले की मेरीला तिच्या संग्रहाबददल फारशी 
माहिती नाही."हे बघ, माझे ऐक, मेरी." अनी 
फिलपॉट म्हणाल्या. "जेव्हा पेप्पर माझे छोटे 
केंबिनेट सेट करण्यासाठी येईल, तेव्हा तू 
त्याच्यासोबत आमच्या घरी ये. आपण एकत्र 
चहा घेऊ आणि मग मी तुला माझे संग्रह 
दाखवीन." 


तीन आठवडे मेरीने कपाट पूर्ण होण्याची वाट पाहिली. 
जणू काही ते पूर्वपिक्षा जास्त हलूं काम करत आहेत असे 
वाटत होते. मेरीला त्यांची खूप काव्ठजी वाटत होती.पण अखेर 
कपाट पूर्ण झाले. ज्या झाडावर वीज पडली त्याच झाडाचे 
लाकूड होते. आणि छोटी मेरी त्याखाली मेली असती. मेरीला 
वाटले की है कपाट पेप्परने तयार केलेली सर्वात सुंदर गोष्ट 
आहे.हल्गवारपणे, पेप्परने कपाटाला तपकिरी कागदात गुंडालले 
आणि दोरीने बांधले. मेरीचा पापा घेताना त्याचे वृद्ध हात 
थरथरत होते. 


सर्व काही इतके मनोरंजक होते की मेरी घाबरण्याचे विसरली. 
मग अनी फिलपॉटने तिला सापडलेला एक मोठा दात दाखवला. ती 
म्हणाली, "तो एका महान समुद्री राक्षसाचा दात आहे." तिने मेरीला 
सांगितले की बाकीचे प्राणी अजूनही खडकांमध्ये कुठेतरी लपलेले 


फिलपॉटच्या आलिशान घरासारखे घर मेरीने यापूर्वी असावेत असा तिचा विश्वास आहे. "जर कोणाला ते सापडले, मेरी! 
कथधीही पाहिले नव्हते. प्रत्येक खोलीत महागडे गालिचे आणि तो आतापर्यत सापडलेला सर्वात मोठा जीवाश्म खजिना असेल.“ 
चहा देण्यासाठी दासी होत्या. यातील सर्वात आश्चर्यकारक जेंब्हा मेरी टेकडीवरून पकत घरी जायला लागलीं तैव्हा 


म्हणजे तेथील "जीवाश्म खजिन्याचा" संग्रह. श्रीमती फिलपॉट 
महणाल्या की, जीवाश्म हे प्राचीन सागरी जीवांचे अवशेष 
आहेत, जे मातीत जतन केले गेले होते. 


जवव्ठजवक् अंधार झाला होता. तिने वर्कशॉपचा दरवाजा उघडताच तिला 
काहीतरी गडबड झाल्याचे समजले. 


पड 


पेप्परच्या मृत्यूनंतर कार्यशाढ्वा खूप शांत झाली. मेरीला 
असे वाटले की तिचे अर्ध जग संपले आहे, जसे फार्महाऊस 
एकटे कड़्याच्या काठावर आहे. आणि आता घरात एकही 
पैसा शिल्लक नव्हता. मेरीच्या आईने तिच्या हातात जे 
काही मिक्ेल ते विकायला सुरुवात केली आणि तरीही त्यांना 
उपाशी झोपावे लागले. एका संध्याकाल्ठी, मेरी चर्चयार्डमध्ये 
फिरत होती. सगव्ठीकडे दाट धुकं पसरलं होतं. फाटलेल्या 
ढगांच्या मागे लिंबाच्या तुकड्याच्या आकाराचा चंद्र चमकत 
होता. मेरी त्या कबरीजवक् गेली जिथे पेप्परची कबर होती. 
तेव्हा अंधारात काहीतरी हलू लागले तेव्हा क्षणभर मेरी 
घाबरली, पण जसजशी ती जवछ आली तसतसे तिला 
जाणवले की तो एक विचित्र छोटा कुत्रा आहे... ठिपके 
असलेला एक छोटा कुत्रा! कुत्रा तिच्याजवक्क आला आणि 
त्याने मेरीचा हात चाटला. ती घरी जाण्यासाठी वल्लली तेव्हा 
लहान कुत्राही तिच्या मागे लागला. शेवटी, कुत्रा 
वर्कशॉपमध्ये धावल्रा आणि टेबलाखाली लपला. मेरी हसली, 
"कदाचित तुलाही मित्राची गरज असेलत्र." त्या क्षणापासून 
मेरी आणि कुत्रा कधीही वेगके झाले नाहीत. 


त्या उन्हाब्यात शहर सुट्ट्यांमध्ये येणाय्या पाहुण्यांनी 
भरले होते. मेरी आणि तिचा कुत्रा रस्त्यांवरून श्रीमंत स्त्रिया 
आणि गृहस्थांना चालताना पाहत असताना अचानक मेरीच्या 
मनात एक कल्पना आली - कदाचित ती त्यांचे जीवाश्म 
त्यांना विकू शकेल! तिने वर्कशॉपमधून एक टेबल खेचून 
फुटपाथवर आणले आणि टेबलावर त्याच्या संग्रहातील जीवाश्म 
काव््जीपूर्वक मांडले -तिच्या गब्व्यातील स्नेक स्टोन वगकता 
सर्व. ती स्नेकस्टोनपासून कधीही वेगव्ठी होणार नाही. तिने 
तिच्या उत्कृष्ट हस्ताक्षरात एक लहान चिन्ह लिहिले. 
"विक्रीसाठी जीवाश्म". मग मेरी एनिंग आणि लहान कुत्रा तिथे 
बसले. मुलांचा एक गट पहिला आला. ते हसायला लागले 
आणि गरीब मेरीकडे बोट दाखवू ल्ागले. "स्टोन गर्ल. बोन 
गर्ल! गेट आउट गर्ल," ते ओरडले. 


कछ छ 
व और 

मेरीने दिवसभर वाट पाहिली. ती तिचं टेबल पैक करणारच 4 
होती तेवढ्यात महिला आणि श्रीमंत गृहस्थांचा एक गट तिथे - 
आला. "किती मोहक!" एक स्त्री म्हणाली. "ते काय आहेत?" 
दुसय्याला विचारले. “त्याचे एक आनंददायक ब्रोच बनवेल ...“ 
"किंवा बागेचा अलंकार...“ आणि महणून मेरी अनिंगने तिचे पहिले 
जीवाश्म विकले - आणि जेव्हा त्या श्रीमंत लोकांनी मेरीचे खिसे 
नाण्यांनी जड झाले होते. "मलरा माहित आहे की मी बरोबर आहे!" 
मेरीने तिच्या कुत्रयाच्या कानात कुजबुजली. "हे फक्त सामान्य 
दगड नाहीत - ते खरोखर खजिना आहेत. मला तो समुद्र राक्षस 
सापडला असता तर !" 


३ 


संपूर्ण उन्हाब्व्यात मेरी तिच्या दुकानासाठी 
म्हणजे जीवाश्म शोधत राहिली. तिने मिसेस फिलपॉट 
यांच्याकडून जीवाश्मांबद्दलची पुस्तके घेतली आणि 
तिला जे काही करता येईल ते शिकून घेतले. मेरीची 
आई ती कमावत असलेल्या पैशाने आनंदी होती, परंतु 
मेरी धोकादायक खडकांवर एकटी चालत असे याची 
तिला काव्ठजी देखील वाटत होती. मेरीने आईला 
आश्वासन दिले की लहान कुत्रा आपत्कालीन 
परिस्थितीत तिच्या मदतीला धावेल्.तिच्या 
शोधांदरम्यान मेरीने प्रागैतिहासिक काव्ठातील महाकाय 
समुद्रातील राक्षम आणि खडकांचा अधिकाधिक विचार 
केला, तिने विलक्षण प्राण्यांनी वस्ती असलेल्या 
विलक्षण लडस्केपची कल्पना केली. 


एका सकाढ्ी मेरी दिवसा स्वप्न बघण्यात मग्न होती. 
तिचे कुत्रे कुठे फिरत आहे याकडे तिचे लक्ष नव्हते. तो तिला 
कुठे दिसत नव्हता. शेवटी तिला त्याच्या भुंकण्याचा आवाज 
आला. तो निसटून जाणाय्या खडकावर उभा होता. 


मेरीने त्याला खाली येण्यास हाक मारली, पण लहान ेृ 
मेरीकडे दुसरा पर्याय नव्हता. ती हकूहव्हू खडकावर चढ़ू 
लागली. शेवटी तिचा कुत्रा जिथे उभा होता त्या छोटग्राशा 
कड्य़ावर ती पोहोचली. त्याचे हृदय धडधडत होते. तिने जे 
पाहिले त्यावर तिचा विश्वास बसत नव्हता... एक विशाल 
कवटी, मेरीकडे हसत बघत होती! लहान कुत्र्याला समुद्रातील 
राक्षस सापडला होता! तिने सकाव्ठभर, पेपरच्या हातोड़याने 
तेथे खोदले. तिथे कवटी पेक्षा बरेच काही होते - कदाचित एक 
संपूर्ण सांगाडा. पण एकट्याने ते खोदून काढणे मेरीसाठी खूप 
मोठे काम होते. त्यासाठी कोण मदत करू शकेल? अचानक, 
तिला पेप्परचे जुने मित्र, खाण कामगार आठवले. समुद्रातील 
राक्षसाचे रक्षण करण्यासाठी लहान कुत्र्याला सोड़ून, मेरी 
खाणीकडे वेगाने धावली. "मला समजले आहे!" ती किंचाछली. 
"मला समुद्रातील राक्षस सापडला आहे!“ दहा मिनिटांपेक्षा कमी 
वेव्शात, मेरी खाण कामगारांच्या एका गटाचे नेतृत्व करत 
होती. 


ज। 
]॒ 
२७०७३ ३ 


ही बातमी संपूर्ण गावात वाय्यासारखी 
पसरली. “मेरी ऑनिंगला समुद्रातील राक्षस 
सापडला आहे! मेरी अनिंगने त्याला शोधून 
कादढले आहे!” उत्खनन पाहण्यासाठी 
समुद्रकिनाय्यावर उत्स्फूर्त गर्दी जमली होती. 
मिसेस फिलपॉट तिच्या उत्तम कपड़यांमध्ये 
आल्या आणि मेरीची प्रचंड प्रशंसा केली. 
तिला चिडवणारी मुलंही बघायला आली होती, 
पण ते आता हसत नव्हते. संध्याकाछचा सूर्य 
समुद्रात वितवत असताना एक विचित्र 
मिरवणूक शहरात परतली. चिखल्ाने 
माखलेली एक छोटी मुत्रगी गर्दीचे नेतृत्व 
करत होती. पाठीमागे, सहा मजबूत खाण 
कामगार एका वास्तविक समुद्री राक्षसाची 
हाडे काव्जीपूर्वक वाहून नेत होते. ती हाडे 
झाडासारखी उंच आणि एकशे पासष्ट दशलक्ष 
वर्षाहून अधिक जुनी होती. 


सगक्ठे जग पेप्परच्या वर्कशॉपमध्ये ठेवलेला 
सांगाडा बघायला येत होते. 


त्यानंतर बरेच महिने, लाइम रेजिसच्या "जीवाश्म मुलीला" 
भेटण्यासाठी बाहेरचे पाहुणे येत राहित्रे. लंडनहून प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ गाडीत 
आले आणि सकक्‍्सनीचा राजाही आला.सर्वानी सांगितले की ते आतापर्यत 


सापडलेले सर्वात महत्वाचे जीवाश्म आहे. त्यांनी अक्रालविक्राछ 
इचथियोसॉरसला - "फिश लिझार्ड" असे नाव दिले. ते विकत घेतलेल्या 
संग्रहालयाने मेरी आणि तिच्या आईला आयुष्यभर आनंदाने जगण्यासाठी 
पुरेसे पैसे दिले.पण विचित्र गोष्ट अशी होती की लहान ठिपके असलेला 
कुत्रा गायब झाला होता. जणू काही काम उरकून तो कुठेतरी गेला होता. 
कधीकधी, मेरी कल्पना करत असे की तिला समुद्राच्या धुक्यात दूर 
कुठेतरी मंद भुंकणे ऐकू येते. मग मेरी ऑनिंग हसून 
तिच्या गब्यात लटकलेल्या स्नेकस्टोनला स्पर्श करत 
असे आणि नंतर आपल्या उबदार वर्कशॉपमध्ये जाई 
जिथे गडद आणि धोकादायक खडकांमध्ये सापडलेल्या 
जीवाश्मांनी भरलेले कपाट होते. 


मेरी एनिंग 


मेरी एनिंगचा जन्म १७९९ मध्ये झाला आणि 
तिचे संपूर्ण आयष्य डोरसेटमधील लाइम रेगिसमध्ये 
राहिले. वयाच्या पंधरा महिन्यांत ती विजेच्या 
धडकेतून वाचली ज्यात दोन मोठया म॒ली आणि 
त्यांच्या नर्सचा म॒ृत्य झाला. मेरी नेहमीच जिददी 
आणि स्वतंत्र होती आणि नंतर ती एक सप्रसिदध 
स्थानिक नागरिक बनली जी तिच्या लहान कत्र्यासह 
जीवाश्म शोधत होती. त्यावेद्ली एका तरुण मुलीसाठी 
हा असामान्य व्यवसाय होता. मेरीने वयाच्या 
बाराव्या वर्षी शोधलेला महान इचथिओसॉरस, 
मेरीच्या अनेक शोधांपैकी पहिला शोध होता ज्याने 
"उत्क्रांती" या नवीन विज्ञानाच्या विकासात महत्तवाची 
भूमिका बजावली - जे शेवटी डार्विनचे "प्रजातींचे 
मूक" बनले.). मेरीने नंतर प्लेसिओसॉर, टेरोसॉर 
इचथिओसॉर आणि इतर शेकडो जीवाश्म शोधले जे 
अजनही जगभरातील संग्रहालयांमध्ये पाहिले जाऊ 
शकतात.आजही लाइम रेजिस जीवाश्म शिकारीना 
आकर्षित करते आणि म॒ले अजनही लाइम रेजिसची 
जीवाश्म म्रगी मेरी ऑनिंगबददल जीभ-ट्विस्टरची 
पनरावत्ती करतात 


"6|6 5€९॥५ 5९३ 5॥6॥5 0॥ ॥॥6 5९४ 5॥0/6. 
व॥€ 5॥6॥५ [॥9 4 5॥6 5€॥५ 376 5९३ 5॥6॥5, ।॥ 5५॥८. 
50, 5॥6 56|॥|५ 5५९३ 5॥6॥5 0॥ [॥6 5९8 500/6 


[॥] 5५॥€ [॥9/ ॥6 5॥6||5५ 37 5९३ 500।6 5॥6॥५ " 


